सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

गुरुवार , सप्टेंबर १५ , २०२२ / भाद्रपद २४ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ३२१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वर्ष ८ , अंक ११७ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


वित्त विभाग 

मादामा कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ 
अधिसूचना 


महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक संकीर्ण २०२२ / प्र.क्र . २० / वित्त आयोग कक्ष . - महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम , 
२००५ ( २००५ चा महा . १६ ) याच्या अधिनियमच्या कलम ७ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , राज्य शासन , 
महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन नियम , २००६ मध्ये सुधारणा करण्याकरीता , पुढील नियम करीत आहे ते 
असे 

: 


भाग चार - ब - ३२१-१ 


१. या नियमांना , महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन ( तिसरी सुधारणा ) नियम , २०२२ असे 
संबोधण्यात यावे . 


२. महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन नियम , २००६ मधील नियम ३ खंड ( ख ) मध्ये विद्यमान 
तरतुदीनंतर पुढील मजकूर दाखल करण्यात यावा : 

“ मात्र आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ मध्ये राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३.५ टक्क्याहून अधिक असणार नाही " . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

मु . नि . धुरी , 
शासनाच्या सहसचिव . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर १५ , २०२२ / भाद्रपद २४ , शके १ ९ ४४ 

FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 14th September 2022 


NOTIFICATION 

MAHARASHTRA FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGETARY MANAGEMENT ACT , 2005 . 

No. MISC - 2022 / CR - 20 / F.C . Desk . - In exercise of the powers conferred by section 7 of the 
Maharashtra fiscal Responsibility and Budgetary Management Act , 2005 ( Mah . XVI of 2005 ) and 
of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the 
following rules further to amend the Maharashtra Fiscal Responsibility and Budgetary Management 
Rules , 2006 , as follows , namely : 


1. These rules may be called the Maharashtra Fiscal Responsibility and Budgetary 
Management ( Third Amendment ) Rules , 2022 . 


2. In rule 3 of the Maharashtra Fiscal Responsibility and Budgetary Management Rules , 
2006 , in clause ( b ) , after the existing proviso the following proviso shall be added , namely : 


" Provided further that , the fiscal deficit for the financial year 2022-2023 shall not 
exceed 3.5 per cent of the GSDP ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DHURI , 

Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


